नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
परिक्षेत्रात अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व 
सुविधा पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून 
देणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४२/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंब ई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०२ जुले, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३०/का.१४११, दि.१३ मार्च, २०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील झासन निर्णयान्वये माजलगाव नगरपरिषद व वडवणी 
नगरपंचायतीच्या कामांसाठी रु.१५.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील वडवणी नगरपंचायतीच्या मंजूर विकासकामांची कार्यान्वित यंत्रणा स्तंभ ४ ऐवजी 


स्तंभ क्रमांक ५ येथे नमूद केल्याप्रमाणे वाचण्यात यावी. 


अ. कामांचे नाव रक्‍कम । सध्याची कार्यान्वयीन । बदल करावयाची 

क्र (लाखात) यंत्रणा कार्यान्वयीन यंत्रणा 

a 2 3 [ee 4 

i वडवणी जि. बीड बाजारतळ विकसित | १००.०० |। सार्वजनिक बांधकाम | वडवणी, नगरपंचायत, 
करणे. उपविभाग, अंबेजोगाई । जि. बीड 

२ | जलशुध्दीकरण केंद्र येथे संरक्षण ९०.०० | सार्वजनिक बांधकाम | वडवणी, नगरपंचायत, 
भिंत, स्टोअर रूम व स्टॉप रूम उपविभाग, अंबेजोगाई | जि. बीड 
बांधकाम करणे. 

३ | वडवणी जि. बीड येथे बगिचा (गार्डन) । २००.०० | सार्वजनिक बांधकाम | वडवणी, नगरपंचायत, 
तयार करणे. उपविभाग, अंबेजोगाई | जि. बीड 

४ | वडवणी शहरातील छत्रपती शिवाजी | ५५०.०० | सार्वजनिक बांधकाम | वडवणी, नगरपंचायत, 
महाराज म्युजिअम (संग्रहालय), उपविभाग, अंबेजोगाई | जि. बीड 
सार्वजनिक अभ्यासिका (वाचनालय) 
व सार्वजनिक व्यायाम शाळा (जिम), 
इमारत बांधकाम करणे. 

५ | प्रभाग क्र.७ मध्ये संत भगवान बाबा २०.०० | सार्वजनिक बांधकाम | वडवणी, नगरपंचायत, 
मंदिर येथे संभामंडप बांधकाम करणे, उपविभाग, अंबेजोगाई | जि. बीड 

६ | प्रभाग क्र. १४ मध्ये दत्त मंदिर येथे १०.०० | सार्वजनिक बांधकाम | वडवणी, नगरपंचायत, 
सभामंडप बांधकाम करणे. उपविभाग, अंबेजोगाई | जि. बीड 

७ | प्रभाग क्रे.६ मध्ये संत भिमसिहबाबा २०.०० । सार्वजनिक बांधकाम | वडवणी, नगरपंचायत, 
मंदिर येथे सभामंडप बांधकाम करणे. उपविभाग, अंबेजोगाई | जि. बीड 

८ | वडवणी जि. बीड शहरातील विश्वकर्मा | १०.०० । सार्वजनिक बांधकाम | वडवणी, नगरपंचायत, 
मंदिर येथे सभामंडप बांधकाम करणे उपविभाग, अंबेजोगाई । जि. बीड 
एकुण १०००.०० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४२/का-१४११, 
२. यासंदर्भातील इतर अटीव शार्ती वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 


oe सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०२१२२८५५६८१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRAKASH 
BABANRAO GHADGE ८ 


७११7, 


(प्रकाश घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. विभागीय आयुक्त, छ. संभाजीनगर विभाग, 

२. जिल्हाधिकारी, बीड, 

३. मुख्य अधिकारी, वडवणी नगरपंचायत, जि. बीड, 

४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, बीड, 

५. सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, अंबेजोगाई 

६. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड, 

qo. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, अंबेजोगाई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


